पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.७३ /नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक- १७ जानेवारी, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुआ(पुणे)// का-२/रेशा/२५/२३११/२०२१, दि.२७/०५/२०२१. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(पुणे)/ का-२/रेशा/२५/४२६८/२०२१, दि.०२/०९/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 


पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, पुणे यांनी सदर रस्ते 


दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, पुणे यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, पुणे यांचा ठराव विचारात घेऊन पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्‍यातील खालील रस्ते 


दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावया दर्जोन्नती 
क्रमांक व ची एकूण । नंतरचा क्रमांक 
लांबी लांबी 
(कि.मी,) 

षि | रा.मा. १२० ते दिवे सोनोरी वनपुरी । इतर जिल्हा | (०/००ते 34/00) ३५.०० प्रमुख जिल्हा 
कुंभारवळण कोथळे नाझरे मार्ग-१०९ । ३५.०० कि.मी. कि.मी मार्ग-२०३ 
क.प.पांडेश्वर ते इजिमा-११४ रस्ता. 

२. रा.मा. १३१ पिपळे गोटेमाळ खळद | इतर जिल्हा | (०/००ते १०/००) १०.०० प्रमुख जिल्हा 
वाळूंज निळूंज बेलसर रा.मा.११७ | मार्ग -१२३ | 90.00 कि.मी. कि.मी. । मार्ग-२०४ 
पर्यंत रस्ता. 

४५.०० 
कि.मी. 


एकूण 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.9३ /नियोजन-२ 


उपरोक्त रस्ते दर्जोन्नत झाल्यास रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील पुणे 
जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४५.०० कि.मी. ने वाढ 
होवून एकूण लांबी (४८३२.०३ + ४५.००) म्हणजेच ४८७७.०३.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४५.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१९२८.२३-४५.००) 
म्हणजेच १८८३.२३ कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०११८१५०१३८१९१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, पुणे . 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 

२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 

करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पूर्वी विभाग, पुणे. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


